श्री. हनुमान शिक्षण प्रसारक मंडळ, 
औरंगाबाद संचालित महात्मा फुले प्राथमिक 
विद्यालय, न्यु हनुमान नगर, औरंगाबाद या 
शाळेचे, शिऊर बंगला, जि. औरंगाबाद येथे 
स्थलांतरास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्राशास्थ ३२२२/प्र.क्र.४७०/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १६ फेब्रुवारी, २०२३ 


वाचा : 
शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : माशास्थ ३३२१/प्र.क्र.४०१/एसएम-१ 
दिनांक २८ जुले, २०२१. 


संदर्भ : 


विभागीय शिक्षण उपसंचालक, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद यांचे जा.क्र.शिउसं/औ”/प्रावि-४/ 
२०२१-२२/७१४०, दि. १६.०९.२०२२ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना :- 

श्री. हनुमान शिक्षण प्रसारक मंडळ, औरंगाबाद संचालित महात्मा फुले प्राथमिक विद्यालय, न्यु 
हनुमान नगर, औरंगाबाद या मराठी माध्यमाच्या विनाअनुदानित प्राथमिक शाळेचे (इयत्ता १ली ते ७वी) 
मु. पो. शिऊर बंगला, ता. वैजापूर, जि. औरंगाबाद येथे स्थळांतरास मान्यता देण्याचा संदर्भाधीन 
पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

उपरोक्त झाळेस मूळ ठिकाणी पुरेशा भौतिक सुविधा उपलब्ध नसल्याने, मु. पो. शिऊर बंगला, 
ता. वैजापूर, जि. औरंगाबाद येथे स्थलांतर प्रस्तावित केळे आहे. त्यामुळे सदर Mod वर नमूद 
ठिकाणी स्थलांतर करण्यास खालील अटी व शर्तीवर मान्यता देण्यात येत आहे.:- 
(१) स्थलांतरीत शाळेची किमान पटसंख्येची अट कोणत्याही कारणास्तव शिथिल केली जाणार नाही. 
तसेच सर्व विद्यार्थ्यांना स्थलांतराच्या ठिकाणी सामावून घेणे आवश्यक राहील. 
(२) सदर माध्यमिक शाळा मराठी माध्यमाची विनाअनुदानित तत्त्वावरील असल्याने शाळेत कार्यरत 
शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचा-यांचे संपूर्ण दायित्व संस्थेवर राहील. 
(3) शासनाकडून शाळा, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन/वेतनेतर अनुदान, विद्यार्थी इ.संदर्भात 
वेळोवेळी विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, आदेश इ.चे पालन संस्थेने करणे आवश्‍यक 
राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्राशास्थ ३२२२/प्र.क्र.४७०/एसएम-१ 


(४) शाळेच्या बाबतीत मुळ शासन परवानगीच्या व मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व शार्तीमध्ये बदल होणार 
नाहीत. 

(५) सदर स्थलांतरासंदर्भात शासनाकडे अथवा शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे कोणत्याही 
प्रकारच्या तक्रारी वा आक्षेप आल्यास किंवा स्थलांतरासंदर्भातील अटींचा भंग झाल्याचे निदर्डानास 
आल्यास स्थलांतर रद्द करण्याचे अधिकार शासनास राहतील. 

२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद यांनी सदर शाळेच्या 
स्थलांतराबाबत पुढील कार्यवाही १५ दिवसांत करावी व केलेल्या कार्यवाहीबाबत शासनास अवगत 
करावे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०२१६१७५३४९८२२१ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRAVIN RAJARAM MUNDHE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 
PRAVIN RAJARAM 50200 
2.5¥ 38f035e6bd1a5 d 
a34 ost = , a 
166C0 


MUNDHE one : 
(प्रविण मुंढे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद 
३. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद,औरंगाबाद. 
४. अध्यक्ष/ सचिव, श्री. हनुमान शिक्षण प्रसारक मंडळ, औरंगाबाद. 
५. निवडनस्ती (एसएम-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


5९ 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
3९ COA 


